महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळावर 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-१२१९/प्र.क्र.३३२/फ-१ 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७.०५.२०२१. 
वाचा :- 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-१२१९/प्र.क्र.३३२/फ-१, 
दिनांक : ०८.०७.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ च्या कलम ६ नुसार राज्य वन्यजीव मंडळाचे मा. मुख्यमंत्री 
हे पदसिद्ध अध्यक्ष व मा. मंत्री (वने) हे पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतात. तसेच कलम ६ (१) (क) नुसार राज्य 
विधानमंडळाचे तीन सदस्य, कलम ६ (१ (ड) नुसार वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित अशासकीय 
संस्थेतील ३ सदस्य व कलम ६ (१) (इ) नुसार पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित १० अशासकीय सदस्य 
(ज्यापैकी दोन सदस्य अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी) यांची नेमणूक करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ६ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव 
मंडळाचे पुनर्गठन संदर्भीय शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 
१९७२ च्या HSA (१) (इ) नुसार पर्यावरण संरक्षणाश्ी संबंधित १० अशासकीय सदस्य (ज्यापैकी दोन 
सदस्य अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी) नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार 
श्री. रोहिदास नामदेव डगळे यांची महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळामध्ये अशासकीय सदस्य (अनुसूचित 
जमातींचे प्रतिनिधी) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळातील पदसिध्द सदस्यांव्यतिरिक्‍त इतर सदस्यांचा कार्यकाळ हा 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंत राहील. 


३. अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता, मुंबई नागरी सेवा नियम खंड-२ मधील 
परिशिष्ट ४२(ओ) विभाग १ मधील सुधारीत तरतुदीनुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- 
प्रवास-१०९८/ प्र.क्र.9४/९८-सेवा-५, दिनांक ४.१२.१९९९, शासन शुद्धीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक- 
प्रवास-१०९८/प्र.क्र.७४/ ९८/सेवा-५ दिनांक ७.१२.१९९९ व टीआरए-१४७०/१३१/अठरा दिनांक 
२७.१.१९७१ अन्वये नियमित करण्यात येतील. त्यानुसार अशासकीय सदस्यांना विमानाने तसेच 
रेल्वेच्या वातानुकूलित वर्ग-१ श्रेणीने प्रवास करता येणार नाही. तसेच त्यांना खाजगी वाहनांचा वापर 
करता येणार नाही. 


8, या समितीवरील अशासकीय सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्त्याबाबत होणारा खर्च मागणी 
क्र-सी-१६ लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन ०२, पर्यावरण वनीकरण व वन्यजीवन, ११० 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१२१९/प्र.क्र.३३२/फ-१ 


वन्यजीवन ११० (एक) निसर्ग संवर्धन व FGA] संरक्षण (२४०६ ०७६६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अशासकीय सदस्यांच्या प्रवासभत्त्याच्या 
बिलावर प्रतिस्वाक्षरी करण्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०७१४४४०६६०१९ असा आहे. सदर BTSs 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
G AJ E N D RA DN: c=IN, ॥ Of Mah: ht =REVENUE AND 

FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah hi 

2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add1677b8ac27d637c 
Pp RA KA S H N A RWA N E 5cdf80b730f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH NARWANE 

Date: 2021.05.07 14:52:54 +05'30' 

(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 


प्रत: 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री (पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (पदुम) कृषी व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

६. सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार, नवी दिल्ली 

७. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (पर्यटन), मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

१२.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 

१३.मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (वन्यजीव व प्रादेशिक), सर्व 

१४.राज्य वन्यजीव मंडळाचे सर्व सदस्य 

१५.महालेखापाल-१/२ (अकाऊटन्स व एनटायटलमेंट), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१६.महाळेखापाल-१/२ (ऑडीट), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१७.वित्त विभाग /व्यय-१०/सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई 

१८. वनसंरक्षक( वन्यजीव) / उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव 
सर्व 

१९.फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


